रत्नागिरी जिल्ह्यातील लांजा तालुक्‍यातील 
इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग प्रमुख जिल्हा 
मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.६७/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक-१८ सप्टेंबर, २०२३. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई यांचे पत्र 
जा.क्र./मुअ(मु/रेखाचित्र शाखा/दर्जोन्नती-१३/१४०४, दिनांक ०६/०३/२०१८. 
प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 
रत्नागिरी जिल्ह्यातील लांजा तालुक्‍यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग, प्रमुख जिल्हा मार्ग 
म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, रत्नागिरी 
यांनी सदर रस्ता दर्जोन्नत करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांवरील गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्याचा होणारा वापर तसेच जिल्हा 
परिषद, रत्नागिरी यांचा ठराव विचारात घेता, सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे 
शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई यांचा प्रस्ताव व जिल्हा 
परिषद, रत्नागिरी यांचा ठराव विचारात घेऊन रत्नागिरी जिल्ह्यातील लांजा तालुक्यातील खालील 
इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग प्रजिमा म्हणून दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव सामाविष्ठ साखळी क्रमांक दर्जान्नरत | दर्जान्नती 
रस्त्याचा व करावयाची | नंतरचा 
क्रमांक लांबी एकूण लांबी | क्रमांक 
(कि.मी. 
हि , रिंगणे कोंडगे GT झर्ये कारवली | इतर जिल्हा | (०/०० ते १९/७००) २१.२०० | प्रमुख 
was रस्ता कोंडगे बौध्दवाडी | मार्ग १०५ ।१९.७०० कि.मी. कि.मी. | जिल्हा 
शाखेसह रस्ता. ग्रामीण मार्ग | (०/०० ते 9/400) मार्ग-११२ 
२५९ १.५०० कि.मी. 
एकूण २१.२०० 
कि.मी. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.६७/नियोजन-२ 


परिणामी रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील रत्नागिरी जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग 
दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत २१.२०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी ( २०७४.९७५ + २१.२००) 
म्हणजेच २०९६.१७५ कि.मी. इतकी तसेच इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १९.७०० कि.मी. ने 
घट होवून एकूण लांबी (११२१.५६०-१९.७००) म्हणजेच ११०१.८६० कि.मी. इतकी होईल.तसेच ग्रामीण 
मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबी 9.400 कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी( ६५५४.१६०-१.५००) म्हणजेच 
६५५२.६६० कि.मी. इतकी होईल. 


हा शासन निर्णय » महाराष्ट्र शासनाच्या (www.maharashtra.gov.in) या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३०९१८१६०८२२०७१८ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SACHIN MANIKRAO CHIVATE 


ig 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC WORKS 
DEPARTMENT, 
2: ॥583९ 


\d80dfdae3976edee46d1bf7934d01469cb4d91697 
talCode=400032, st=Maharasht 


6c: 13, post rashtra, 
C H | VATE se -4EA1B574EB3782ED6CB133B93893 
3 SACHIN MANIKRAO CHIVATE 
5'30' 


Date: 2023.09.18 16: 


(सचिन चिवटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१) विभागीय आयुक्त, मुंबई. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोंकण, मुंबई. (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल 
करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाळ शासनास सादर 
करावा) 

३) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, रत्नागिरी. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 
२००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाझामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी 
प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाळ शासनास सादर करावा.) 

प्रत - 

१) उप सचिव, ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, ASS पथ, फोर्ट, मुंबई. 

२) जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी. 

3) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, रत्नागिरी. 

४ कार्यकारी अभियंता, उत्तर रत्नागिरी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, रत्नागिरी. 

५) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

६) रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

७ रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

८) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


